बृहन्मुंई पोलीस आयुक्तालयाच्या 
आस्थापनेवर ३००० मनुष्यबळाच्या सेवा 
बाह्ययंत्रणेद्दारे महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा 
महामंडळाकडून घेण्यास मंजुरी देण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एमआयएस-०४२१/प्र.क्र.११ ३/विजा-४ 
दुसरा मजला, मंत्रालय (मुख्य इमारत), 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२ 
तारीख: २४ जुले, २०२३ 


वाचा :- 


१) पोलीस आयुक्‍त, बृहन्मुंबई यांचे पत्र क्रमांकः OW. CP/D-8(90)/admin/sankirn/ 
१६५/२०२३, दिनांक १७/०५/२०२३ 


२) पोलीस आयुक्‍त, बृहन्मुंबई यांचे पत्र क्रमांकः OW. CP/D-98(90)/admin/sankirn/ 
१६६/२०२३, दिनांक १७/०५/२०२३ 


प्रस्तावना :- 


बृहन्मुंबई पोळीस आयुक्तालयाच्या आस्थापनेवर पोलीस शिपाई ते सहायक पोलीस 
उपनिरीक्षक यांची ४०६२३ पदे मंजूर आहेत. त्यापैकी पोलीस शिपाई संवर्गाची सुमारे १०००० पदे Rat 
असून, मुंबई पोलीस आयुक्‍त कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील उपलब्ध मनुष्यबळ सर्व प्रकारच्या दैनंदिन 
कर्तव्यांकरिता अपुरे पडत आहे. शासन निर्णय दि. २१ जानेवारी २०२१ अन्वये बृहन्मुंबई पोळीस 
आयुक्‍ताळयासाठी ७०७६ पोलीस शिपाई संवर्गातील व पोळीस चालक संवर्गातील ९९४ पदे भरण्यास 
मंजूरी देण्यात आली आहे. प्रत्यक्षात भरती प्रक्रिया सुरू असलेली ७०७६ पदे वगळल्यानंतरही 
आयुक्तालयात सुमारे ३००० पदे रिक्‍त राहत आहेत. तसेच सदर अंमलदार हे भरती प्रक्रिया व प्रशिक्षण 
पूर्ण होऊन प्रत्यक्ष कर्तव्यासाठी २ वर्षांनंतर आयुक्‍ताळयास उपलब्ध होणार आहेत. 


बृहन्मुंबई पोलीस आयुक्‍ताळयातील पोलिस शिपाई पदे विहीत मार्गाने भरण्याची कार्यवाही पूर्ण 
होईपर्यंत किमान ११ महिने कालावधीसाठी एकूण ३००० मनुष्यबळाच्या सेवा महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा 
महामंडळाकडून उपलब्ध करुन देण्याची विनंती पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांनी संदर्भाधीन पत्रांन्वये 
शासनाकडे केली आहे. या विनंतीस अनुसरुन बृहन्मुंबई पोळीस आयुकक्‍्तालयाअंतर्गत पोलीस शिपाई 
पदे विहित मार्गाने भरण्याची कार्यवाही पुर्ण होईपर्यंत किमान ११ महिन्यांकरिता एकूण ३००० 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआयएस-०४२१/प्र.क्र.११३/विजा-४ 


मनुष्यबळाच्या सेवा महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळाकडून घेण्यास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


बृहन्मुंबई पोळीस आयुक्‍्तालयासाठी तातडीने मनुष्यबळाची आवश्‍यकता विचारात घेता, 
बृहन्मुंबई USM आयुक्‍ताळलयाअंतर्गत “पोलीस शिपाई पदे विहित मार्गाने भरण्याच्या कार्यवाहीसाठी 
लागणारा पदभरतीचा कालावधी” किंवा “बाह्ययंत्रणेद्वारे प्रत्यक्ष मनुष्यबळ उपलब्ध झाल्यापासून ११ 
महिने” या पैकी जो कमी असेल त्या कालावधीसाठी एकूण ३००० मनुष्यबळाच्या सेवा बृहन्मुंबई पोलीस 
आयुक्‍ताळलयासाठी बाह्ययंत्रणेद्वारे महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळाकडून घेण्यास या शासन 
निर्णयाद्वारे मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. त्याअनुषंगाने पुढील आवऱ्यक कार्यवाही पोलीस 
आयुक्त, बृहन्मुंबई व महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळ यांनी करावी. 


बाह्ययंत्रणेद्ठारे Ades उपलब्ध करुन घेण्यासाठी येणारा खर्च मागणी क्र.बी-१ 
(२०५५००९७),१०-कंत्राटी सेवा या लेखाशिर्षामधून उपलब्ध असलेल्या तरतूदीमधून करण्यास देखील 
या शासन निर्णयाद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. याकरिता पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांना नियंत्रण 
अधिकारी तसेच त्यांच्या अधिनस्त वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी यांना आहरण व संवितरण अधिकारी 
म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय वित्त विभागाकडील अनौ.संदर्भ क्र.३५६/आपुक, दि.१९/०७/२०२३ अन्वये 
प्राप्त मान्यतेच्या अनुषंगाने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०७२४१७३३२५८२२९ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by CHETAN BALASAHEB NIKAM 
C H ETA N DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 

ou=HOME DEPARTMENT, 

2.5.4.20=946f8eff01 148466e26f8d80863da34d0a 


B A LA S A H F B 2666 1f5eefb602c359549d8ed45 1 1e, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 

serialNumber=7268DE40660971F80951C66DOE6 
57E903B378196F5 1A978D2A366CF5EB564C0C, 

N | KA M cn=CHETAN BALASAHEB NIKAM 
Date: 2023.07.24 18:24:11 +05'30' 

(चेतन निकम) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआयएस-०४२१/प्र.क्र.११३/विजा-४ 


२) पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई. 

३) पोलीस महासंचालक तथा व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळ, मुंबई. 
) जिल्हा कोषागार अधिकारी, मुंबई. 

) महालेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंभई/ नागपूर. 

) 

) 

) 

) 


०८ 


ल 


4 


महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र 9/2, मुंबई/ नागपूर. 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

कार्यासन, व्यय-७, वित्तीय सुधारणा, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
सर्व कार्यासने, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

qo) निवडनस्ती, कार्यासन विजा-४ 


xn 


9 
८ 


vo 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


